महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe @nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८ /पदुम-१ दिनांक : ०९.०८.२०२१ 


शासन STAT :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ ४(१) ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय दि.२९.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने पश्नुसंवर्धन 
विभागातील पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील खालील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या 
(औरंगाबाद विभाग) (सर्वसाधारण बदल्या-२०२१) प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत असून, 
विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविळेल्या नमूद ठिकाणी त्यांची बदलीने 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 

अ. | अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे ठिकाण बदली नंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 

क्र 

वि २ ३ 

१. | डॉ. शिवाजी शंकरराव देशमाने, पविअ, पवैद. पविअ, ताळपसचि केज ता. केजजि बीड या रिक्‍त पदावर 
पिंपळनेर ता.जि. बीड. 

२. | डॉ.विठठल केडाव मुंडे, पविअ, पवैद. नागापूर पविअ, पवैद श्रेणी १ हळंब ता .परळी जि. बीड या रिक्‍त 
ता.परळी जि.बीड पदावर 

३. | डॉ. सारिका संभाजी जावळे, पविअ, पवैद. पटटी । पविअ, पवैद श्रेणी १ घाटनांदूर ता. अंबाजोगाई जि. बीड या 
वडगाव ता. अंबाजोगाई जि. बीड रिक्‍त पदावर 

४. | डाॉ.कपिल पांडुरंग भालेराव, पविअ, तालपचि.सेळू | पविअ, ode श्रेणी १ बरबडा ता. नायगांव जि. नांदेड या 
जि. परभणी. रिक्‍त पदावर 

५. | डॉ. शिला निलेश जाधव, पविअ, पवैद सुल्तानपूर | पविअ, पवैद श्रेणी १ करमाड, ता.जि. औरंगाबाद 
ता. खुल्ताबाद जि. औरंगाबाद (डॉ. चोले यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

६. | डॉ. रमण धनाजी इंगळे, पविअ, पंचायत समिती | पविअ, पवैद श्रे.१ अजिठा, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद या 
कन्नड जि. औरंगाबाद. रिक्‍त पदावर 

७. | डॉ. देविदास पुरुषोत्तम देशमुख पविअ, पवैद. पविअ, पवैद श्रेणी १ सुल्तानपूर ता. खुल्ताबाद जि. 
श्रेणी-१, खुल्ताबाद जि. औरंगाबाद औरंगाबाद (डॉ. शिला जाधव यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणा-या पदावर) 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८ /पदुम-१ 


८. | डॉ. अशोक व्यंकटी फड, पविअ, पवैद. सारडगाव | पविअ, पवैद श्रेणी १ पट्टीवडगांव ता अंबेजोगाई जि. बीड 
ता. परळी (वै.) जि. बीड (डॉ. जावळे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 

९. | डा. दीपक रामा मंजुळकर, पविअ, पवेद रांजणी  । पविअ, पवेद श्रेणी १ घनसावंगी ता घनसावंगी जि. जालना 
ता. घनसावंगी जि. जालना या रिक्‍त पदावर 

lee डा. भगवान रंगनाथराव कच्छवे, पविअ, पवैद. पविअ, पवेद श्रेणी १ चिखली ता बदनापूर जि. जालना या 
सातोना ता.परतूर जि. जालना रिक्‍त पदावर 

११. | डॉ. लालू महाजन खंदारे, पविअ, पवैद. बनवस पविअ, पवेद श्रेणी १ हदगांव ता हदगांव जि. नांदेड या रिक्‍त 
ता.पालम जि. परभणी पदावर 

१२. | डा.महेश कुमार लक्ष्मणराव पवार, पविअ, पवैद. | पविअ, जिपसचि, औरंगाबाद (डॉ. डिघुळे यांच्या बदलीने 
ढोरकीन ता.पैठण जि. औरंगाबाद रिक्‍त होणा-या पदावर ) 

१३. | डा. दिलीप विठठलराव चोले, पविअ, पवैद. पविअ, पवैद श्रेणी १ पिशोर ता. कन्नड जि. औरंगाबाद या 
करमाड ता. जि. औरंगाबाद Rad पदावर 

१४. | डॉ.आसाराम केरनाथ काळे, पविअ, पवैद नेकनूर | पविअ, पवेद श्रेणी १ पिगळस ता कर्जत जि. रायगड या 
ता. जि.बीड रिक्‍त पदावर 

१५. | डॉ. लहु नारायण काळे, पविअ, पवेद.नेर ता.जि. | पविअ, पवेद श्रेणी १ रामपुरी ता. मानवत जि. परभणी या 
जालना Rad पदावर 

१६. | डा.श्रीकृष्ण सुभाष कोळी, पविअ, पवैद. सिरसाळा | पविअ, पवेद श्रेणी १ पाटोदा ता. पाटोदा जि. बीड या रिक्‍त 
ता. परळी जि.बीड पदावर 

१७. | डा.वासुदेव प्रल्हाद पावरा, पविअ, पवेद. उमापूर । पविअ, पवेद श्रे.१ मंदाणा, ता. शहादा, जि. नंदुरबार या 
ता.गेवराई जि.बीड रिक्‍त पदावर 

१८. | डा.अर्जुन नरहरी पवार, पविअ, पवैद. गढी पविअ, पवैद श्रेणी १ चौसाळा ता. जि. बीड या रिक्‍त पदावर 
ता.गेवराई जि.बीड 

१९. | डॉ.विजय सुभाष थोरात, पविअ, ताळप सचि. पविअ, पवेद श्रेणी १ देवगांव रंगारी ता. कन्नड जि. 
सिल़ोड अंतर्गत पवैद. ures जि. औरंगाबाद औरंगाबाद या Rat पदावर 

२०. | डॉ.श्रीमती ताराबाई भास्कर लांडे, पविअ, पवैद. पविअ, पवैद श्रे. १ तालखेड, ता. माजलगांव, जि. बीड या 
माजल गाव जि.बीड रिक्‍त पदावर 

२१. | डॉ. भारत रमेश डिघुळे, पविअ, जिपवे सचि. पविअ, पवैद श्रे.१ ढोरकौन ता.पैठण जि. औरंगाबाद 
औरंगाबाद (डॉ. महेशकुमार पवार यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 


२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी सदर बदली आदेशा प्राप्त होताच बदलीने 
दर्शविलेल्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा 
रुजू अहवाल SAP, WMI, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता 
विनाविलंब सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८ /पदुम-१ 


३. उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र.१ येथील डॉ. शिवाजी देड़ामाने यांचे सर्वसाधारण बदली-२०२० चे 
आदेश अधिक्रमित करण्यात येत असून त्यांना उपरोक्‍त तक्त्यात दर्शविलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे. 


४. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 
बदलीच्या ठिकाणी रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍्त/रुजू करण्याची 
कार्यवाही तात्काळ न केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल 
शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल d.shedmekhe @nic.in 
या इ-मेल वर सादर करावा, ही विनंती. 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८०९११२७१५६२०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Dilip JAIRAM 
Shedmekhe 


(दि. ज. ]ोडमेखे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 
६. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्याळय) Waa आयुक्‍ताळय, औंध, पुणे 
७. प्रादेशिक Wass सहआयुक्त, मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
८. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग पुणे. 
९. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 
qo. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व जिल्हे. 
११. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 
१२. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 
१५. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
१६. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


